सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ , २०१९ : कार्तिक १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे - १६ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


। 
4 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व ९ ०७ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

९ २२ 
असलेले नियम व आदेश . 

९ २२ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

९ २२ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , 
जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अधिसूचना 

नगर विकास विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 

दिनांक : २६ जुलै , २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम-१९ ६६ 

क्र . टीपीएस .- ३४१८ / १८८१ / प्र.क्र .१७६( ब )/एसएम / २०१८ / नवि -३० . 
ज्याअर्थी, भूम नगरपरिषद , जिल्हा उस्मानाबाद (यापुढे उक्त नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) (यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख करण्यात 
आलेला आहे.) चे कलम २३ सह कलम ३४ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार ठराव 
क्र . १ दि . २५ ऑगस्ट २०१४ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास 
आराखडा भूम ( वाढीव हद्द ) ( यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दि . ०४ 
सप्टेंबर , २०१४ मध्ये प्रकाशित झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २५ अन्वये यउक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन, उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमांच्या 
कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद भाग -१ अ पुरवणीमध्ये दि . 
३०-०५ मार्च/एप्रिल २०१७ रोजी पृष्ठ क्र . १६ ते १७ वर प्रसिध्द झाली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर 
विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २८ ( २ ) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी 
त्यांच्या अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे सादर केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द 
केली असून , त्याबाबतची सूचना महराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद भाग -१ पुरवणीमध्ये दि . ८-१२ फेब्रुवारी, २०१८ राजी 
पृष्ठ क्र . ३ ते ५ वर प्रसिध्द झाली आहे . 

आणि ज्यार्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ 
मधील तरतूदीनूसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने यांनी उक्त विकास योजना 
शासनास मंजूरीस्तव पत्र क्र . २८२, दि . २० फेब्रुवारी २०१८ अन्वये सादर 
केली आहे . 


औ . भाग १-४५ 


९ ०७ 


९ ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


NOTICE 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ (१ ) मधील तरतूदीनूसार शासनाने उक्त भागशः 
विकास योजनेस अधिसूना क्र . टिपीएस -३४१८/ १८८१/प्र.क्र .१७६ ( अ)/ एसएम / 
२०१८ / नवि-३०, दि . २६ जुलै, २०१९ अन्वये परिशिष्ट अ मधील बदलासह 
भागशः मंजूरी दिलेली आहे व त्यावेळी सोबतच्या परिशिष्ट - ब मधील 
सारभूत फेरबदल उक्त विकास योजनेतून वगळले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त परिशिष्ट ब मधील सारभूत फेरबदल उक्त मंजूर 
विकास योजनेतून वगळले असून सदर वगळलेले सारभूत फेरबदल विकास 
योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने ( EP-1, EP-2, ------ इ .) दर्शविले आहेत . 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तसेच या 
अनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे 
आदेश पारीत करीत आहे : 


अ ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -ब मधील सारभूत फेरबदलाबाबत उक्त 
सूचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत 
जनतेकडुन सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत . 

ब ) सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांची 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (२) अन्वये उपरोक्त अ मध्ये नमूद जनतेच्या 
विहीत मुदतीत प्राप्त हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी देण्यासाठी व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करण्यात 


येत आहे . 


०२. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - ब मध्ये नमूद केलेल्या सारभूत 
फेरबदलांबाबत हरकती / सूचना सहसंचालक , नगर रचना , 

औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद , यांचा कार्यालयात खालील पत्त्यावर देण्यात याव्यात . 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralaya , Mumbai 400032 . 

Date: - 26 July, 2019 . 
No.TPS - 3418/1881/ CR- 176( B )/ EP- PUBLISH/ 2018/ 
UD - 30 :- Whereas, the Bhoom Municipal Council (Dist. 
Osmanabad ) ( hereinafter referred to as “ the said 
Planning Authority ” ) being the Planning Authority within 
its jurisdiction vide its Resolution No.1, dated 25 August 
2014 declared its intention under section 23 , read with 
section 34 of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to the Said Act" ) to prepare Draft 
Development Plan of Bhoom (Additional Area ) for the 
area within the limits of the Bhoom Municipal Council 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) 
and notice of such declaration was published in the 
Maharashtra GovernmentGazette , Aurangabad Division 
supplement dated the 4 September, 2014 ; 

And whereas, the said Planning Authority after carry 
out survey of the entire land within the jurisdiction of 
the said Planning Authority as required under section 25 
of the Said Act, published a notice in OfficialGazette , 
dated 30- 05 March/ April , 2017 on page No. 16 to 17 
for inviting objections or suggestions to the Draft 
Development Plan of Bhoom , prepared by it under sub 
section ( 1 ) of Section 26 of the said Act.; 

And whereas, after considering the suggestions and 
objections received on the said Development Plan , the 
Planning Committee , set up under section 28 ( 2 ) of the 
said Act has submitted its report to the Planning authority ; 

And whereas, the said Planning Authority published 
the said Development Plan so modified for information 
of the public under sub -section ( 4 ) of Section 28 of the 
said Act by a notice published in the Maharashtra 
GovernmentGazette , Aurangabad Division supplement, 
dated 8-14 February 2018 on page Nos. 3 to 5 ; 

And whereas, in accordance with the provisions of 
sub -section ( 1 ) of Section 30 of the said Act, the said 
Planning Authority has submitted the said Development 
Plan to the Government of Maharashtra for sanction 
Vide its Marathi letter No.282 , dated 20 February 2018 ; 

And whereas, in accordance with sub - section ( 1) of 
Section 31 of the said Act, after necessary enquiries 
and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , the State Governmenthas sanctioned 
a part of the said Development Plan with modifications 
as specified in SCHEDULE - A vide notification No. 
TPS - 3418/ 1881 / CR - 176( A ) /SM/ 2018/ UD - UD- 30 , 
date- 26 July, 2019 excluding proposals involving 
substantion modifications as specified in 


सहसंचालक , नगर रचना , औरंगबाद विभाग , औरंगाबाद 


गृहनिर्माण मंडळ इमारात , दुसरा मजला , महावीर चौक , स्टेशन रोड 
औरंगाबाद - ४३१००१ . 


सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद ही सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या 
विहीत कालमर्यादेत सोबतच्या परिशिष्ट- ब मधील सारभूत फेरबदलानुषंगाने 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना विचारात घेतील. 

०३. सदर सूचना सोबतच्या परिशिष्ट- ब सह आणि नियोजित सारभूत 
बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे . 


१. सहसंचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 
२. नगर नचनाकार , नगर रचना , उस्मानाबाद शाखा उस्मानाबाद , 
३.मुख्यधिकारी, भूम नगरपरिषद , जि . उस्मानाबाद. 

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www. maharashtra.gov.in/ 
कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२ , शके १९ ४१ 


९ ० ९ 


Joint Director of Town Planning , Aurangabad 
Division , Aurangabad shall consider suggestions or 
objections regarding substantialmodifications mentioned 
in SCHEDULE -B which may be received within the 
stipulated period of 30 days from the date of publication 
of this notice in the OfficialGazette . 


And whereas , the substantial modifications proposed 
by the Government are excluded from the aforesaid 
sanctioned plan and are shown on the plan verged in 
Pink colour and marked as excluded part i.e. as EP - 1, 
EP - 2 , 

etc ; Now , therefore , in exercise of the 
powers conferred under Section 31 (1 ) of the said Act 
and all other powers enabling it on that behalf , the 
Government ofMaharashtra hereby: 

a ) Gives notice inviting suggestions and objections 
from any person in respect of the proposed substantial 
modifications as specified in the SCHEDULE -B 
appended hereto , within a period of 30 days from the 
date of publication of this notice in the Official Gazette . 

b ) Appoints the Joint Director of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad as the “ Officer” under 
Section 31 ( 2 ) of the said Act, to hear all suggestions and 
objections as stated in (a ) above and to submit his report 
thereupon to theGovernment for further necessary action . 

02. Only the suggestions or objections regarding 
substantialmodifications mentioned in SCHEDULE - B , 
that may be given to the Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad , having his office on 
following address : 

The Joint Director of Town Planning ,Aurangabad 
Division , Aurangabad , Grahanirman Mandal 
Building second floor,Mahavir chowk. Station Road 
Aurangabad - 431001 


03. Copy of the said notice along with SCHEDULE 
B and the plan showing the proposed substantial 
modifications shall be made available for inspection to 
general public at the following offices during office hours 
on all working days . 

1) Joint Director of Town Planning , Aurangabad 
Division , Aurangabad . 

2 ) Town Planner, Town Planning , Osmanabad 
Branch , Osmanabad . 


3 ) Chief Officer, Bhoom Municipal Council, Dist. 
Osmanabad . 


This notice shall also be made available on the 
Government web site- www.maharashtra.gov.in/Acts 
& Rules 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Veena More 
Under Secretart to Government. 


SCHEDULE - B 
SUBSTANTIAL MODIFICATIONS REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN THE 
RESPECT OF DEVELOPMENT PLAN OF BHOOM (ADDITION AREA ), DIST OSMANABAD 
(ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTIFICATION NO . TPS - 3418 / 1881/CR - 176 /( B )EP 

PUBLISH /2018 /UD - 30 DATE - 26 JULY, 2019 ) 


Sr. 
No. 


Excluded 

Part 


Site No./ 
Location 


Proposal as per 
Development Plan 
published u /s 26 of 
M.R.& T.P.Act, 1966 


Proposal as per Development 

Plan submitted to State 
Government for sanction 
u /s 30 of the M.R. & 

T.P. Act, 1966 


Proposal as proposed to 

be approved by the 
Government u / s 31 ( 1 ) of the 

M.R. & T.P. Act, 1966 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


EP- 1 


Agriculture Zone 


Agriculture 

Zone 
S. No. 306 (pt) 


M - 7 


“ New Site No. 36 - Cremation 
Grounsd ” (admeasuring 
Area - 0.95 Hect.) “ New Site 
No. 37 -Burial Ground “ (ad 
measuring Area -0.85 Hect.) 
& New 12 M wide Road are 
proposed in S. No. 306 (pt) 
& 305 ( pt) as shown on plan . 


“New Site No. 36 -Cremation 
Ground ” Area - 0.95 Hect.) “ New 
Site No. 37 -Burial Ground” (ad 
measuring Area - 0.85 Hect.) & 
New 12 M wide Road are pro 
posed in S. No. 306 ( pt) & 305 
(pt ) as shown on plan . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Veena More , 
Under Secretart to Government. 


९ १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


अधिसूचना 
नगर विकास विभाग , 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक : २६ जुलै , २०१ ९ 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार 
उक्त विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच संचालक, नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त विकास योजना 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ ( SM-१ , SM-२- इ.) मधील बदलासह 
भागशः मंजूर करणे आणि सूचना क्र.टिपीएस -३४१८/ १८८१/प्र.क्र .१७६ 
( ब)/ ईपी प्रसिध्दी/ २०१८ / नवि -३० , दिनांक २६ जुलै , २०१ ९ सोबतच्या 
परिशिष्ट - ब मधील ( EP -१, EP -२....इ.) सारभूत बदल वगळणे आवश्यक 
झाले आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , 

अधिनियम -१ ९ ६६ 
क्र . टीपीएस -३४१८ / १८८१/ प्र.क्र .१७६( अ )/एसएम/२०१८/नवि-३०. 
ज्याअर्थी, भूम नगरपरिषद , जिल्हा उस्मानाबाद ( यापुढे उक्त नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख करण्यात 
आलेला आहे.) चे कलम २३ सह कलम ३४ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार ठराव 
क्र . १ दि . २५ ऑगस्ट २०१४ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारूप विकास 
आराखडा भूम ( वाढीव हद्द ) ( यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख 
करणेत आला आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दि . ०४ 
सप्टेंबर , २०१४ मध्ये प्रकाशित झाली आहे . 


आणि त्याअर्थी,उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) मधील तसेच या 
उनुषंगीक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करुन शासन खालील 
प्रमाणे आदेश पारील करीत आहे : 

अ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) नुसार उक्त विकास योजनेच्या 
मंजूरीसाठी दिनांक २० ऑगस्ट,२०१८ पासून अधिसूचनेच्या दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे . 

ब ) भूम नगर परिषदेच्या प्रारु विकास योजनेस सोबत्या परिशिष्ट - अ 
मधील बदलासह मंजूरी देण्यात येत आहे व यावेळी सुचना क्र . टिपीएस 
३४१८/ १८८१/ प्र.क्र . १७६ ( ब)/ईपी प्रसिध्दी/२०१८ नवि -३० दि . २६ जुलै , 
२०१९, सोबतच्या परिशिष्ट- ब मधील सारभूत बदल वगळणेत येत आहेत . 

क ) भूम ( वाढीव क्षेत्र ) नगर परिषदेची उक्त भागशः मंजूर विकास 
योजना सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसानंतर अंमलात येईल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमांच्या 
कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द केली असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद भाग-१ पुरवणीमध्ये दि . ३० 
०५ मार्च/ एप्रिल २०१७ रोजी पृष्ठ क्र . १६ ते १७ वर प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाच्या कलम २५ 
अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्याकक्षेतील जमिनीचे सर्वेक्षण 
करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २६( १ ) 
अन्वये प्रसिध्द केली असून , त्याबाबतची सूचना महराष्ट्र शासन राजपत्र , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद भाग-१ पुरवणीमध्ये दि . ३०-०५ मार्च/ एप्रिल , 
२०१७ रोजी पृष्ठ क्र . १६ ते १७ वर प्रसिध्द झाली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिध्द झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर 
विहीत मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २८( २) नूसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या 
सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कडे सादर 
केला आहे . 


१ ) उपरोक्त नमूद भागशः मंजूर अंतिम विकास योजना भूम ( वाढीव 
क्षेत्र) जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत भूम नगर परिषदेच्या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षापर्यंत उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
२) सोबतच्या परिशिष्ट- अ व परिशिष्ट- ब मध्ये नमूद 

नसलेली आरक्षणे , 
निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत . 

३) विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे 
असून , अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार जागेवर 
प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतिम राहील . 

४ ) खाजगी मालकीच्या /भाडे तत्वावरील जागेवर विकास योजनेत 
दर्शविलेल्या अस्तित्वातील सार्वजनीक/निम सार्वजनिक वापर बंद झाल्यानंतर 
किंवाविकास योजनेत आरेखक चुकीमुळे सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापर 
दर्शविला असल्यास सदर विभागीय सहसंचालक , नगर रचना, यांच्या पूर्व 
संमतीने विकास योजनेतील लगतचा वापर अनुदज्ञेय राहील. 

५ ) आरेखनातील चूका जागेवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार अथवा नगर 
भूमापन अभिलेखानुसार , मंजूर रेखांकनानुसार पडताळणी करुन, संचालक ,नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पूर्व परवानगीने मुख्याधिकारी, भूम नगर 
परिषद दुरुस्ती करु शकतील . 

६ ) मंजूर रेखांकनातील खुल्या जागा हया उक्त मंजूर विकास योजनेत 
विद्यमान खुल्या जागा म्हणून (हिरव्या रंगात ) दर्शविल्या असतील तर 
रेखांकन सुधारित करतेवेळी बदलता येतील व अशा खुल्या जागा सुधारित 
रेखांकन मंजूर करतेवेळी अन्य ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या असल्यास , 
अशा विद्यमान खुल्या जागाखालील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून ग्राहय धरण्यात 
येईल . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना 
उक्तअधिनियमाच्या कलम २८( ४) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द 
केली असून , त्याबाबतची सूचना महराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद भाग -१ पुरवणीमध्ये दि . ०८-१४ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी 
पृष्ठ क्र . ०३ ते ०५ वर प्रसिध्द झाली आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० मधील उप कलम १ 
मधील तरतूदीनूसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना 
शासन मंजूरीस्तव पत्र क्र .२८२,दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये सादर 
केली आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


९ ११ 


७ ) पूर्वीच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाच्या बाबत महाराष्ट्र 
प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम -१२७ अन्वये 
दिलेल्या नोटीशीच्या अनुषंगाने अथवा अशा नोटीसीच्या संदर्भात मा . उच्च 
न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सदर आरक्षणे व्यपगत झालेली 
असल्यास अशी आरक्षणे सदर नोटीसीमध्ये नमूद क्षेत्रापुरती सुधारीत 
विकास योजनेत व्यापगत झाल्याचे समजण्यांत येईल . 


25 of the said Act , published a notice in OfficialGazette , 
dated the 30th - 5th March / April, 2017 on page No. 16 
to 17 for inviting objection or suggestions to the Draft 
Development Plan of Bhoom prepared by it sub section 
(1 ) of section 26 of the said Act; 


८ ) महाराष्ट्र राज्यातील अ ,ब , व क , वर्ग नगर परिषदांसाठी नगर 
विकास विभाची अधिसूचना क्र.टिपीएस १८१२/ १५७/ सीआर-७१/ २०१२ / 
पुर्नबांधनी/ ३४४२/ वियो/ युडी -१३, दिनांक २१/११/२०१३ ची मंजूरी केलेली 
प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये वेळोवेळी 
होणाऱ्या बदलासह उक्त विकास योजनेस लागू राहिल . 


And whereas, after considering the suggestions and 
objections received on the said Development plan , the 
Planning Committee , set up under section 28 ( 2) of the 
said Act has submitted its report to the said Planning 
Authority; 


सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in/ कायदे 
व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


And whereas, the said Planning Authority published 
the said Development plan so modified for information 
of the public under sub - section (4 ) of Section 28 of the 
said Act by a notice published in the Maharashtra 
Government Gazette .Aurangabad Division supplement, 
dated 8-14 February, on page Nos . 3 to 5 ; 


NOTIFICATION 


GOVERNMENTOF MAHARASHTRA 


Urban Development Department 


Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 


And whereas, in accordance with the provisions of 
sub - section 30 of the said Act, the said Planning 
Authority has submitted the said Development Plan to 
the Government ofMaharashtra for sanction Vide its 
Marathi letter No.282, dated the 20th February, 2018 ; 


Date:- 26 July, 2019 


No.TPS - 3418/1881/ C.R.176 ( A )/SM/ 2018/ UD 
30 :- Whereas, the Bhoom Municipal Conucil Dist. 
Osmanabad (hereinafter referred to as “ the said 
Planning Authority ” ) being the Planning Authority within 
it s jurisdiction vide its Resolution No. 1. dated 25 
August 2014 declared its intention under section 23 , 
read with section 34 of the Maharashtra Regional & 
Town Planning Act 1966 (Maharashtra Act no . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to the Said 
Act ) to prepare Draft Development plan of Bhoom 
(Additional Area ) for the area within the limits of the 
Bhoom.Municipal Council (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ) and notice of such 
declaration was published in the Maharashtra 
Government Gazette Aurangabad Division supplement 
dated the 4th September, 2014 ; 


And whereas, in accordance with sub - section ( 1 ) 
of section 31 of the said Act, aher making necessary 
enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State ,the State Government has 
decided to sanction part of the said Development Plan 
with modifications shown in SCHEDULE - A ( as SM 
1, SM - 2 ]—etc .) excluding the substantialmodification 
shown in SCHEDULE- B ( as EP - 1 . EP- 2 - etc, ) 
appended with Notice No. TPS - 3418 / 1881/ 
C.R.176 ( B )/ EP PUBLISH/ 2018/ UD - 30 , date - 26 
July , 2019 ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - section (1) of Section 31 of the Said Act and of 
all other powers enabling it on that behalf, the 
GovernmentofMaharashtra hereby : 


And whereas , the said Planning Authority after 
carrying out survey ofthe entire land withinthe jurisdiction 
of the said Planning Authority as required under section 


A. Extends the period prescribed under Section 31 
(1 ) of the said Act, for sanctioning the said Development 


९ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


plan from date 20 August, 2018 up to the inclusive of 
the date of this Notification . 


B. Sanctions the said draft Development plan for 
Bhoom MunicipalCouncil along with modifications as 
specified in Schedule of Modifications namely 
SCHEDULE - A appended hereto , excluding the 
proposals under substantialmodifications as specified 
in SCHEDULE - B appended with Notice No. TPS 
3418 / 1881 /C.R.176 (B )/EP PUBLISH /2018 /UD - 30 , 
dafc - 26 July , 2019 ; 


05. Draftsman s errors which are required to be 
corrected as per actual situation on site or as per survey 
records, sanctioned layout , etc. shallbe corrected by 
the Chief officer , Bhoom Municipal Council, Dist. 
Osmanabad after due verification and with prior 
approval of the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


06. Those open spaces from sanctioned layouts that 
are earmarked as existing open spaces ( in Green color ) 
on Development plan are subjectto changes if respective 
layouts are revised . Tf the layout is revised and if open 
space is shown elsewhere in Residential Zone, then the 
existing open space in the layout as shown on the 
Development Plan be treated as ResidentialZone. 


C. The date after 30 days of publication of this 
Notification in the officialGazette will be the date on 
which the Said Sanctioned Development plan (partly ), 
called the Final Development Plan of Bhoom ( Additional 
Area) MunicipalCouncil shall come into force . 


01. The aforesaid Part Final Development Plan of 
Bhoom (Additional Area ) sanctioned by the State 
Government shall be kept open for inspection by the 
public during office hours on all working days for a 
period of one year from the date of coming into force 
ofthis Notification , in the office ofthe Bhoom Municipal 
Council, Dist. Osmanabad . 


07. Reservation lapsed under 127 of the Act - if any 
reservation in the earlier sanctioned Development is 
lapsed in pursuance , of-notice under Section 127 of 
the MRTP Act, 1966 or as directed by the Hon ble 
high Court / Supreme Court in respectof such notice , 
then the corresponding reservation shall stand lapsed 
in the revised Development plan to the extent of area 
covered in the said notice . 


02. The reservations / allocations / designations which 
do not appear in the Schedule - A and Schedule - B 
appended hereto ,are hereby sanctioned for the respective 
purposes as designated in the Development Plan . 


08. The Standardized Development Control and 
Promotion Regulations for A class , B class and C class 
Municipal Council of the Maharashtra State as 
sanctioned by the Government vide Notification 
No.TPS - 1812 / 157 /CR -71 / 2013 /Reconstruction / 
3442 /DP /UD - 13 dated 21/11/2013 and as amended 
from time to time shall be applicable to the said 
Development Plan . 


03. Areas of reserved sitesmentioned in the 

report 
of the Development Plan are approximate and subject 
to actualmeasurement on site as per boundaries shown 
on the Final Development plan . 


This Notification shall also be made available on 
Govt. website www.maharashtra.gov.in (Acts/rules) 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


04. On cease of Existing public SemiPublic use 
shown in the Development Plan on the private lands / 
rented premises or the Public SemiPublic zone which 
had been shown inadvertently due to draftsman error, 
the use asper adjoiningmajor land use zone shall be 
permitted with prior approval of Divisional Joint 
Director of Town Planning , 


Veena More , 
Under Ssecretart to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , 


शके १ ९ ४१ 


९ १३ 


SCHEDULE - A 


MODIFICATIONS SANCTIONED BY THE GOVERNMENT IN RESPECT OF 
PART FINAL DEVELOPMENT PLAN OF KHULTABAD (SECOND REVISED ), DISTAURANGABAD 


(ACCOMPANIMENT TO THEGOVERNMENT NOTIFICATION NO . TPS- 3418 /1881 /CR - 176 /(A )/SM / 2018 /UD - 30 

DATE - 26 JULY, 2019 ) 


Sr. 

Modifi 
No. cation No. 


Site No./ 
Location 


Proposal as per 
Development Plan 
published u / s 26 of 
M.R.& T.P.Act, 1966 


Proposal as per Development 

Plan submitted to State 
Government for sanction 
u / s 30 of the M.R. & 

T.P. Act, 1966 


Modification sanctioned 
by the Government u /s 31 (1 ) of 

the M.R. & T.P. Act, 1966 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


SM - 1 


Site No. 19 -Garden 


Site No. 19 
Garden 
S.No. 307 


“ Site No. 19 -Garden ” is “ Site No. 19 -Garden ” is retained 
proposed to be deleted and as per the plan published u /s 26 
land so released is proposed of the M.R. & T.P . Act, 1966 as 
to be included in Residential shown on plan 
Zone as shown on plan 


Agriculture Zone 


2 


SM - 2 


Agriculture 
Zone 
S.No. 255 (pt) 


The southern part of S.No. 255 | The southern part of S. No. 
(pt) is proposed to be deleted 255 (pt) is retained in Agriculture 
from Agriculture Zone and land zone as per the plan published 
so released is proposed to be u /s 26 of the M.R. & T.P. Act, 
included in Residential Zone 1966 as shown on plan . 
as shown on plan . 


3 


Public Semipublic 


SM - 3 


Public 
Semipublic 
Zone 
S. No. 243 


Public Semipublic Zone is Public Semi- Public Zone in 
proposed to be modified as S. No. 243 is retained in Public / 
follow : -i) " New Site No. 35- Semi- public Zone as per the plan 
Garden " admeasuring area 2.90 published u / s 26 of the M.R. & 
Hect . is proposed in S.No. 243 T.P. Act, 1966 as shown on plan . 
(pt ). ii ) The remaining North - 
East side portion of S.No.243 
(Excluding area of Alam Prabhu 
Temple premises) is proposed 
to , be deleted from Public Semi 
Public Zone and area 
released is proposed to be 
included in Residential Zone 
as shown on plan . 


SO 


4 


SM - 4 


Site No. 4 -Garden 


Site No.4 
Garden 
S. No. 249 (pt) 


area 


“ Site No.4-Garden ” is proposed “ Site No. 4 -Garden ” is retained 
to be shifted in S. No. 249 (pt) as per the plan published u /s 
and 

so released is 26 of the M.R. & T.P . Act. 1966 
proposed to be included in as shown on plan . 
Residential Zone as shown on 
plan . 


Ол 


SM - 5 


Site No. 32- Water 
Reservoir 


Site No. 32 
Water 
Reservoir 
S. No. 255 


“ Site No. 32- Water Reservoir” “ Site No. 32- Water Reservoir” 
is proposed to be shifted in is retained as per the plan 
S.No. 248 (pt) & S. No. 255 (pt) published u /s 26 of the M.R. & 
and area 

so released is T.P. Act, 1966 as shown on 
proposed to be included in plan . 
Residential Zone as shown on 
plan . 


९ १४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : 

06-93 2098 : chitch 98-22 , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


2 


3 


4 


5 


6 


6 


This provision is deleted . 


SM -6 Chapter No. XII 12.4- 1) Warehouse 12.4 - 

Development Godowns are freely 1 ) Warehouse Godowns are 
Control Rules permitted in residential freely permitted in Residential 
12.4 New / Agriculture Zone on | Agriculture Zone on existing 
Regulations existing 12.00 M wide 12.00 M wide road with side 
proposed for road 

with side margins of 6 M from all side. 
application . margins of 6 M from 

all side . 


7 


SM -7 


This provision is deleted . 


Chapter No.XII 
Development 
Control Rules 
12.4 - New 
Regulations 
proposed for 
application 


12.4- 2 ) Medical hub 12.4 - 2 ) Medical hub is freely 
is freely permitted in permitted in Residential / 
Residential / 

Agriculture Zone on existing 12 
Agriculture Zone on M wide road with side margin 
existing 12 M wide of 6 M from all sides. 
road with side margin 
of 6 M from all sides . 


8 


SM - 8 


This provision is deleted . 


Chapter No. 
XII 
Development 
Control 
Rules 12.4 - 
New 
Regulations 
proposed for 
application . 


12.4 
3 ) In addition to users 
permissible in 
Residential layout 
Open spaces under 
Rule No. 13.3.8 
following users shall 
also be permitted : 
1) Electric 

Transformer 
2 ) Police Chowky 
3) Elevated Storage 

Reservoir 


12.4 
3) In addition to users 
permissible in Residential 
layout Open spaces under 
Rule No. 13.3.8 following 
users shall also be 
permitted : 
1 ) Electric Transformer 
2 ) Police Chowky 
3 ) Elevated Storage 

Reservoir 


9 


SM - 9 


This provision is deleted . 


Chapter No. 
XII 
Development 
Control 
Ruies 12.4 - 
New 
Regulations 
proposed for 
application . 


12.4 
4 ) For reservation like 
Educational Complex 
in Standardised 
Development Control 
and Promotion 
Regulation for 
Municipal Councils 
and Nagar Panchayats 
after Rule No.22.7 (0 ) 
following new rule is 
inserted . New Rule 
No.22.7 ( ii ) p ) 
EducationalComplex : 
In Educational 
Complex following 
users are permissible 
1 ) All users 
permissible under 
regulation no.2.77.2 . 


12.4 
4 ) For reservation like 
Educational Complex in 
Standardised Development 
Control and Promotion 
Regulation for Municipal 
Councils and Nagar 
Panchayats after Rule 
No.22.7 (0 ) following new 
rule is inserted . 
New Rule No.22.7 ( ii ) p ) 
Educational Complex : 
In Educational Complex 
following users are 
permissible 
I) All users permissible 
under regulation no.2.77.2 . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२, शके १९ ४१ 


९ १५ 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


II) Users like I.T. 
Establishment, 
Training Institutions , 
Technical / Trade 
Schools . 
Ill) As mentioned 
under Rule 
No.13.3.1, 40 % of 
the gross area (or as 
decided by the 
Government from 
time to time) shall be 
earmarked for Play 
Ground which shall 
be inclusive of 10 % 
recreational open 
space , the shape and 
location of such area 
shall be such that it 
can be properly 
utilized as Play 
Ground . 
IV ) Commercial use 
up to 15 % shall be 
permissible subject to 
conditions 
mentioned 
under regulation 
no.22.6 .(vii ). 


II) Users like I. T. 
Establishment, Training 
Institutions, Technical Trade 
Schools . 
III) As mentioned under 
Rule No.13.3.1 , 40 % of 
the gross area (or as 
decided by the 
Government from time to 
time) shall be earmarked 
for Play Ground which 
shall be inclusive of 10 % 
recreational open space , 
the shape and location of 
such area shall be such that 
it can be properly utilized as 
Play Ground . 
IV ) Commercial use up to 
15 % shall be permissible 
subject conditions 
mentioned under regulation 
No. 22.6 ( vii). 


to 


10 


SM - 10 


This provision is deleted . 


Chapter No. 
XII 
Development 
Control 
Rules 12.4 
New 
Regulations 
proposed for 
application . 


66 


12.4 
5 ) The area under 
“ Charris ” (Small water 
course ) shall be treated as 

Road “ when the use of 
such “ Charris ” 
gets terminated from 
Irrigation Department. 


12.4 
5 ) The area under 
“ Charris ” (Small 
water course ) shall 
be treated as 
Road “ when the use 
of such 
" Charris " gets 
terminated from 
Irrigation 
Department. 


11 


SM - 11 


This provision is deleted . 


Chapter No. 
XII 
Development 
Control 
Ruies 12.4 - 
New 
Regulations 
proposed for 
application . 


12.4 
6 ) In order to avoid 
haphazard Ribbon 
development along 
classified 
Road /diversion road 
in agricultural Zone, 
residential/commerci 
al development shall 
be permissible within 
a distance of 100 m 
from the centre of the 
Classified road on 
either side after 5 
years from the date of 
sanction of this 


12.4 
6 ) In order to avoid 
haphazard Ribbon 
development along 
classified Road /diversion 
road in agriculturalZone, 
residential/ commercial 
development shall be 
permissible within a 
distance of 100 m from the 
centre of the Classified 
road on either side after 5 
years from the date of 
sanction of this 
Development Plan . Such 
development shall be 


९ १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Development Plan . 
Such development 
shall be permissible 
on payment of 30 % 
of the land cost as per 
prevailing ASR , with 
prior approval from 
Joint Director of 
Town Planning , Also 
such Development is 
permissible to the 
extend of 0.5 FSI 
only. FSI on these 
land will be 
permissible on 
payment on 60 % of 
the land cost as per 
prevailing A.S.R. 


permissible on payment of 
30 % of the land cost as per 
prevailing ASR , with prior 
approval from Joint» 
Director of Town 
Planning. Also such 
Development is 
permissible to the extend 
of 0.5 FSI only. FSI on 
these land .will be 
permissible on payment on 
60 % of the land cost as per 
prevailing A.S.R. 


12 


SM - 12 


This provision isa deleted . 


Chapter No. 
XII 
Development 
Control 
Ruies 12.4 - 
New 
Regulations 
proposed for 
application . 


uses 


uses 


12.4 
7 ) On classified 
roads, roads where 
agricultural zone /no 
development zone 
proposed , 
residential/ 
commercial 
permissible up to a 
distance of 300 m from 
the centre of line of 
such Road after 
paying 15 % and 25 % 
premium 
respectively as per 
prevailing ASR with 
0.75 FSI. Additional 
FS1 up to with 
additional payment of 
double rate of above 
premium with prior 
approval of Joint 
Director of Town 
Planning 


12.4 
7 ) On classified roads, roads 
where agricultural zone/no 
development zone 
proposed , residential/ 
commercial 
permissible up to a 
distance of 300 m from the 
centre of line of such Road 
after paying 15 % and 25 % 
premium respectively as per 
prevailing ASR with 0.75 FSI. 
Additional + FSI up to 1 with 
additional payment of 
double rate of above 
premium with prior approval 
of Joint Director of Town 
Planning 


13 


SM - 13 


Flood Line 


The flood line which will be 
demarcated by Water Resource 
Department,deemed to be 
incorporated 

the 
Sanctioned Development Plan . 


on 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Veena Baburao More 
Under Secretart to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


९ १७ 


३ 


अधिसूचना 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७( १) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर 
दि . २६.१२.२०१६ रोजी नोटींसी बजावून उक्त जागा नियोजन प्राधिकरणाने 
विहीत कालावधीत संपादन केली नसल्याने कळविले होते , 


नगर विकास विभाग, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक : २६ जुलै , २०१९ 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १) अन्वये 
नोटीस बजावल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने चोवीस ( २४ ) महिन्यांच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही , 


आदेश 


तरतूदीनूसार समुचित प्राधिकरणाने दोन वर्षाच्या कालावधीत भूसंपादनाच्या 
कार्यवाही केली नसल्यामुळे, उक्त जागेपुरते आरक्षणे व्यपगत झाली आहेत , 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २ ) नुसार आरक्षण 
व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम-१ ९ ६६ 
क्र . टिपीएस -३०१ ९/ ६८५/ प्र.क्र .८४/ २०१ ९/ नवि- ३०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएस- ३०८७/ २२ सीआर/ १/ भाग-२/ 
नवि -१२ , दि . ७ ऑक्टोबर , १९९ १ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम ४० अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
वाळूज अधिसूचना क्षेत्राकरीता, ( यापुढे “उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे 
संबोधिले आहे ) शहरव औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको ) विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे . (यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे .) 


आता ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७( २) नुसार प्राप्त 
अधिकारात राज्य शासन उक्त विकास योजनेतून जागेवरी आ . क्र . ४/ 
१० ९ - खेळाचे मैदान व आ . क्र . ४/ ११० -प्राथमिक व माध्यमिक शाळा या 
आरक्षणांखालील परिशिष्टामध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे उक्त जागेपुरते व्यपगत 
झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास 
योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे जमिनमालकास विकासाकरीता 
उपलब्ध होईल . 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ 
चा महाराष्ट्र ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम 
३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूना क्र . टिपीएस -३००० /४४८४/ 
सीआर -२३५ ( अ )/ २००० / युडी-३० , दि . १४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये भागशः 
मंजूर केली असून (विकास नियंत्रण नियमावली वगळून ) ती दि . १ ऑक्टोबर , 
२००१ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच उर्वरित भागाची विकास योजना 
अधिसूना क्र . टिपीएस -३००१/१४९ ८/सीआर २८८ ( अ)/ २००१/ युडी-३० , 
दि . २३ जुलै २००२ अन्वये मंजूर केली असून , ती दि . १६ सप्टेंबर , २००२ 
पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले 
आहे ) 


प्रस्तुत 

आदेशान्वये आ . क्र . ४/ १० ९ - खेळाचे मैदान व आ . क्र . ४/ ११० 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा या आरक्षणांचे व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या 
भाग नकाशाची प्रत मुख्य प्रशासक , नवीन शहरे , सिडको औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत 
ठवण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट 


अ . मौजे तालुका 


सर्व्हे नं / 


जागेचे क्षेत्र 


विकास 
योजनेमधील 


क्र . 


व जिल्हा 


गट नं 


आरक्षण 


१ मौ . गोलवाडी | गट क्र .१८ ( भाग ) | ०.३८ हेक्टर | आ -१० ९ / ४ क्र . 

खेळाचे मैदान 
२ मौ . गोलवाडी गट क्र . १९ ( भाग ) | ०.५६५ हेक्टर 
व 

| आ -११० / ४ क्र . 
३ मौ . गोलवाडी | गट क्र . २० ( भाग ) | ०.६५ हेक्टर 

प्राथमिक व 
माध्यमिक शाळा 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
वर्णन केलेल्या मौ . गोलवाडी , गट . क्र . १८ ( भाग ), १ ९ ( भाग ) २० ( भाग ) 
मधील ०.३८ हे ., ०.६५ हे व ०.६५ हे . क्षेत्र अनुक्रमे ( यापुढे “ उक्त जागा " 
असे संबोधिले आहे ) आ . क्र . ४/ १० ९ - खेळाचे मैदान व आ . क्र . ४/ ११० 
प्राथमिक व माध्यमिक शाळा या आरक्षणांचा भाग आहे . ( यापुढे “ उक्त 
आरक्षणे ” असे संबोधिले आहे ) 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त जागा विकास योजना 
अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली 
नाही 


९ १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

Urban Development Department 
Mantralay, Mumbai- 400 032 . 
Date : 16th September, 2019 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Resional & Town Plannins Act, 

1966 : 


And whereas , the said land has not been acquired by 
the said Planning Authority within ten years from the 
date on which the said Development Plan came into 
force ; And whereas, the owners of the said land had 
issued a notices dated 26.12.2016 under sub - section ( 1 ) 
of section 127 of the said Act to the said Planning 
Authority ,being the Appropriate Authority ,informing that 
the said land has not been acquired by the said Planning 
Authority,within the stipulated period ; 

And whereas even after service of the said notice as 
aforesaid , the said land has not been acquired within a 
neriod of twenty four months from the date of the service 
of such notice 


No.TPS -3019 /685 /CR -84 /2019 /UD - 30 : -Whereas , 
the Government of Maharashtra vide Notification No. 
TPS- 3087 /22 /CR - 1 /PART- II/UD - 12 , dated 7th 
October, 1991 in exercise of the powers conferred by 
section 40 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the “ said 
Act” ) and all other powers enabling it in this behalf , 
appointed City & Industrial Development Corporation 
(CIDCO ) as Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as “ the said Planning Authority ” for Waluj 
Notified Area ( hereinafter referred to as “ the said 
Notified Area " ) ; 


And whereas , the Development Plan of said Notified 
Area has been sanctioned partly by the Government 
under section 31 of the said Act, vide Notification No. 
TPS - 3000 /4484 /CR - 235 ( A )/ 2000/UD - 30 , Dated 14th 
August , 2001 (Excluding Development Control Rules ) 
and has come into force with effect from the 1st October, 
2001. The remaining part of the Development Plan has 
been sanctioned by the Government vide Notification 
No. TPS - 3001/ 1498 /CR - 288 ( A ) 2001/UD - 30 , dated 
23rd July, 2002 and has come into force with effect 
from 16th September, 2002 (hereinafter referred to as 
“ the said Development Plan ); 


And whereas , said owner has requested the 
Government to issue notification to the effect that the 
said reservations on the said land under the provisions 
of section 127 ( 2 ) of the said Act. Since , the Appropriate 
Authority has not acquired the said land within two year, 
from the date of notice served under section 127, the 
said reservations on the said land have lapsed as per 
provisions of section 127 of the said Act; 

And whereas as required under sub- section (2 ) of 
section 127 of the said Act, it is necessary to issue an 
order that the reservations of the said land have lapsed ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -sections (2 ) of section 127 of the said Act and of 
all other powers enabling it in that behalf,theGovernment 
of Maharashtra hereby notifies that part of the 
reservations “ Site . No. 4/109 - Play Ground “ and “ Site 
No.4 / 110- Primary and Secondary school “ to the extent 
of the said land , as specified in the schedule hereunder, 
stands lapsed and the said land shall be available to the 
owner for the purpose of development as otherwise 
permissible in the case of adjacent land under the said 
Development Plan . 


And whereas, in the said Development Plan , the land 
admeasuring area 0.38 Hect, 0.565 Hect. and 0.65 Hect. 
of GutNo.1-8 ( part) , 19 (part ) and 20 (part ) respectively 
of Mouja Golwadi, (hereinafter referred to as “ the said 
land " ) , are the part of Reservations " Site . No. 4/109 - 
Play Ground “ and “ Site No.4 / 110- Primary and 
Secondary school “ as specified in the Schedule 
( hereinafter referred to as the said Reservations ) ; 


A copy of the part plan snowing the detail of area 
under reservations which have lapsed vide this order is 
available in the office of the Chief Administrator ,New 
Town, CIDCO Aurangabad during office hours on all 
working days for inspection ofpublic for onemonth . 


Area of the Land 


Reservation of Development Plan 


0.38 Hect. 


Sr. No. 

Mouja , Tq ., Dist. 

Mouja -Golwadi 
2 Mouja - Golwadi 
3 Mouja- Golwadi 


Survey No./GutNo 
Gut No.- 18 (part) 
Gut No.- 19 ( part) 
Gut No.-20 (part) 


0.565 Hect. 


“ Site . No.4 /109 - Play Ground" 
and “ Site No.4 / 110- Primary 

and Secondary school” 


0.65 Hect. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Veena Baburao More 
Under Secretart to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , 


शके १ ९ ४१ 


९ १ ९ 


४ 


अधिसूचना 
नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक : १६ सप्टेंबर , २०१ ९ 


अट :- वरिल रस्त्याच्या आखणीतील बदललामुळेविकसनशील झोनमध्ये 
समाविष्ट होणाऱ्याक्षेत्रासाठी संबंधित जमिन मालकांकडुन आवश्यक ते 
अधिमुल्य रक्कम वसुल करणे नगर पालिकेस बंधनकारक आहिल . 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्यधिकारी , तुळजापूर 
नगरपरिषद , 

तुळजापूर 

यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in( कायदे 
व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्र . टीपीएस -३४१६/६६ /प्र.क्र .५७/ २०१६/ नवि -३०:- ज्याअर्थी, तुळजापुर 
जिल्हा उस्मानाबाद शहराची व्दितीय सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ३७ ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे.) चे 
कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस -३४१० / 
२ ९ ५/ प्र.क्र .१२६( ए)/ २०१० / नवि-३० , दि . १४ ऑक्टोंबर , २०१० अन्वये भागशः 
मंजूर केली असून ती ११ नोव्हेंबर , २०१० पासून अंमलात आली आहे . 
तसेच पुनप्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास विभाची 
अधिसुचना क्र.टिपीएस -३४१३/ प्र.क्र .२ ९ ८/ २०१३/नवि-३० , दि . ११ सप्टेंबर , 
२०१४ अन्वयेमंजुर झालेली असून ती दिनांक ११ ऑक्टोंबर ,२०१४ पासून 
अंमलात आली आहे . ( यापुढे उक्त विकास योजना असे संबांधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा ते कमानवेस डुल्या मारुती मंदिर पर्यंत १२ मी . रुंद विकास योजना 
रस्ता दर्शविला आहे . ( यापुढे उक्त विकास योजना रस्ता म्हणून संबोधला 


GOVERNMENT OFMAHARASHTRA 
Urban Development Department, 
Mantralaya,Mumbai 400032 . 
Dated :- 16th September , 2019 

NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional and Town Planning 


Act, 1966 


आहे ). 


आणि ज्याअर्थी, तुळजापुर नगर परिषदेने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र .६३८ , दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ अन्वये उक्त विकास योजनेत 
फेरबदल करुन उक्त प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याऐवजी अस्तित्वातील 
रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजुस समान ६ मी . रुदी याप्रमाणे १२ मी . 
रुंदीचा विकास योजना रस्ता सुधारितकरण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करुन प्रस्ताव दिनांक १६ डिसेंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेला आहे . ( या पुढे प्रस्तावित फेरबदल असे संबोधले आहे ). 


No. TPS- 3416/66/ C.R.57/ 2016/ UD - 30 : Whereas the Second 
Revised Development Plan of Tulajapur Town Dist. 
Osmanabad has been partly sanctioned by the Government 
under section 31 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra ActNo, XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Notification 
No. TPS 3410/ 295 / CR- 126( A)/ 2010/ UD -30, dated 14th October, 
2010 and has come into force with effect from the llth 
November, 2010 and the modifications of substantial nature , 
pertaining to the Excluded part of the Development Plan have 
also been sanctioned vide Notification No. TPS - 3413 /CR 
298 /2013/UD - 30 , dated 11th September, 2014 and the same 
have come into force with effect from the dated 11th October, 
2014. (hereinafter referred to as " the said development Plan " ); 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना ,महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

आता , ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास शासन खालील अटीसह मंजूरी देत आहे आणि 
त्यासाठी उपरोल्लेखित , दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१० ची अधिसूचना 
सुधारीत करण्यात येत आहे : 

विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


And whereas, in the said Development Plan , 12.00 M wide 
D.P. Road is shown from Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to 
Kamanves Dulya Maroti Mandir ( hereinafter referred to as 
"the said Development Plan Road "); 


And whereas, Tulajapur Municipal Council vide its General 
Body Resolution No.638 dated . 10 November, 2014 resolved 
to modify the said 12.00 M wide sanctioned D.P. Road by 
proposing equal 6.00 M width from Centre of existing 
road on both sides as 12.00 M wide D. P. Road (hereinafter 
referred to as “ the proposed Modification ” ) by following all 
the legal formalities stipulated under section 37 (1 ) of the said 
Act and submitted the proposal to the Government vide letter 
dated 16 December, 2015 for sanction ; 


नोंद 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

पुतळा ते कमानवेस 

डुल्या 

मारुती मंदिर पर्यंतचा 
१२ मी.रुंद मंजूर विकास योजना रस्ताची आखणी ही अस्तित्वातील 
रस्त्याच्या मध्यापासुन दोन्ही बाजूस समान ६ मी.रुंद याप्रमाणे १२ मी.रुंद 
विकास योजना रस्ता सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करुन 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


And whereas, after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , 
theGovernment is of opinion that the Proposed Modification 


९ २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


in the said Development Plan should be sanctioned ; 


कृषी क्षेत्रातून वगळून रहिवास विभागात समाविश्ट करण्याचा फेरबदलाचा 
प्रस्ताव ( यापुढे प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या 
मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred on it 
under subsection ( 2 ) of section 37 of the said Act, the 
Government ofMaharashtra hereby sanctions the said 
proposed modification with following condition and for that 
purpose amends the above said notification dated the 14th 
October, 2010 as follows : 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


" In the Schedule of modification appended to the 
notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे सन २०१९ -२० या वर्षातील बाजारमूल्य 
दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या रकमेच्या ५ % दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रक्कमेपैकी 
शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये २७,७२,००० / 
सहायक संचालक , नगर , हिंगोली यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . ०२/ ०८ / 
२०१ ९ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५ % अधिमूल्यापैकी ५० % रक्कम रुपये २७,७२,०००/ 
वसमतनगर नगरपरिषद यांच्याकडे जमा केलेली आहे: 


“ The 12.00 Mwide sanctioned Development Plan. Road 
passing from Dr. Babasaheb Ambedkar Statue to Kamanves 
Dulya MarotiMandir is modified by proposing equal 6.00 M 
width from Centre of existing road on both sides as 12.00 M 
wide D. P. Road as shown on plan .” 


Condition :- It will be binding on the Municipal Council to 
collect Premium from concerned land owner, whose lands are 
now included in the Developable Zone due to the change in 
alignment of the Said Road . 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित 
दिनांक २४ फंब्रुवारी, २००० ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 


This notification shall also be available on the Government 
“ website www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules ) . 


“विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे ; 


By order and in the nameof theGovernor ofMaharashtra , 


नोंद 


( Veena More ) 
Under Secretary to Government 


“ मौजे वसमत येथील सर्व्हे क्र . १६० ( पै) मधील ५.०४ हेक्टर क्षेत्र कृषी 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात खालील अटीवर मसाविष्ट करण्यात 
येत आहे : 


अट क्र . १ : विषयांकित फेरबदल प्रस्तावास आवश्यक पोहेच रस्ता 
उपलब्धतेबाबत मुख्याधिकारी , 


नगर परिषद , वसमत यांनी खातरजमा करणे आवश्यक राहिल . 


अट क्र .२ : फेरबदलाखालील उक्त जमिनीच्या अभिन्यास करताना १० % 


५ 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर , २०१९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१ ९ ६६ . 
क्रमांक टिपीएस -३११५/ २८४/ प्र. क्र . २४८/२०१५ नवि-३० :- ज्याअर्थी 
वसमतनगर , जि . हिंगोली शहराची सुधारित विकास योजना , शासनाच्या 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस-३१ ९९ / ५१३/ प्र.क्र .८१/ 
९९/ नवि-३०, दि . २४ फेब्रुवारी, २००० अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक 
३० जून , २००० पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, आणि विकास योजनेमध्ये मौजे वसमत येथील सर्व्ह 
क्र . १६० ( पै) मधील ५.०४ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे 
संबोधिले आहे.) कृषी विभागात समाविष्ट आहे. 
आणि ज्याअर्थी, वसमतनगर नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .३७ ) 
( यापुढे उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ); च्या कलम ३७ ( १) मध्ये 
दिलेली वैधनिक पद्धती अनुसरुन उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन 


खुल्या जागेबरोबर १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे आवश्यक राहिल . 
असे सुविधा क्षेत्र ३ वर्षाच्या आंत विकसित करणे अर्जदार / विकासक 
यांचेवर बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ३ : फेरबदल प्रस्तावातील जमिनीमधून प्रस्तावित असलेल्या ३० 
मी . रुंद विकास योजना रस्त्याखालील जागा जमीन मालकाने अभिन्यास 
मंजूरीसाठी सादर करताना FSI/TDR चे बदल्यात नगर परिषदेस हस्तांतरीत 
करणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र . ४ : फेरबदलाखालील क्षेत्रात जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री 
करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मुलभूत सुविधांचा विकास व 
भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . मुख्याधिकारी , वसमतनगर 
नगरपालिका यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१९ : कार्तीक १६-२२ , शके १९ ४१ 


९ २१ 


अ 


अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 


एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


ब 


सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


क 


सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


ड 


सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


क 


सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील 


सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www. maharashtra.gov.in 
कायदे व नियम या संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची 
असेल तर मुख्याधिकारी, वसमतनगर नगरपालिका यांनी विहीत केल्यानुसार 
सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही. 

वरील बाबतीत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द 
करण्यास पात्र राहील. " 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , बसमतनगर 
नगरपालिका , यांच्या कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेपध्ये नागरीकांच्या अवलोकनार्थ 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


वीणा मोरे , 
अवर , सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


. 


prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the 
year 2019-20 , in the Government Treasury vide chalan 
dt.02.08.2019 through the AssistantDirector of Town Planner, 
Hingoli and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of 
Rs.27,72,000 /- has been deposited with theMunicipalCouncil, 
Basmat; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it 
under sub - section ( 2 ) of section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed 
Modification in the said Development Plan and for that 
purpose amends the above said Notification dated the 24th 
February, 2000 as follows: - " In the Schedule a / 
Modifications appended to the Notification sanctioning the 
said Development Plan , the /allowing new entry shall be added 
after the last entry 


ENTRY 


Government of Maharashtra 
Urban Development Department 

Mantralaya, Mumbai 400032 . 
Dated : 16th September, 2019. 

NOTIFICATION 
TheMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 
No. TPS- 3115/ 284 /CR- 248 / 2015 / UD - 30 : - Whereas, the 
Development Plan of Basmathnagar ( Revised ), Dist- Hingoli 
has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department Notification No. TPS - 3199 / 513 / 
C.R.81 /99 / UD - 30 , Dated 24th February, 2000 and has come 
into force with effect fromthe 30th June, 2000 . ( hereinafter 
referred to as “ the said Development plan” ) , 

And whereas, in the said Development Plan , the land 
admeasuring 5.04 Hectors bearing Survey No 160 (Pt) 
ofMouje Basmath, Dist- Hingoli, ( hereinafter referred to as 
"the said land " ) is included Agricultural Zone; 

And whereas, the Basmatnagar Municipal Council, after 
following all the legal formalities stipulated under section 
37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) has submitted to the Government 
for its sanction a proposal for modification of the said 
Development Plan , to delete the said land from Agricultural 
Zone and include the same in ResidentialZone ( hereinafter 
referred to as "the proposed Modification ") ; 

And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State, 
Pune, the Government is of opinion that the proposedo 
Modification should be sanctioned on certain conditions; 

And whereas, the Land Owners of the said land has 
deposited Rs.27,72,000 /- towards the 50 % Government share 
of 5 % premium amount as per the rate of the said land as 


“ The land bearing Survey No 160( Pt) admeasuring 5.04 
Hector of Mouje Basmath , Dist . Hingoli , is deleted from 
AgriculturalZone and included in Residential Zone, as shown 
on Plan , subject to the following conditions : 
Condition No.1 : Chief Officer, Municipal Councilshall be 
verify necessary Approach Road for the said land under 
modification . 


Condition No. 2 : In the layout of the said land under 
modification, 10 % area shall be kept as Amenity Space , with 
the 10 % compulsory Open Space of the total area.lt shall be 
compulsory to develop such Amenity Space within 3 years 
by the Land Owner/Developer. 
Condition No. 3 : In the layout of the said land under 
modification, land under 30 Mtr . wide Development Plan Road 
shall be compulsorily handed over to the Municipal Council 
against FSI/ TDR by the land owner. 


९ २२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ०७-१३ २०१ ९ : कार्तीक १६-२२ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


Condition No.3 : If the land is proposed to be developed by 
way of plotted layout, then sale of plots shall be monitored 
by the Chief Officer, Muncipal Council, Basmathnagar , in 


relation to development of civic amenities as per the stages 
given below . 


i) 


ii ) 


After final approval of layout 
After completion of 40 % of Civic Amenities. 
After completion of60 % of Civic Amenities. 
After completion of 80 % of Civic Amenities 
After completion of 100 % Civic Amenities 


iv) 


v ) 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout then 
the occupancy certificate shall not be given unless basic 
civic amenities specified by the Chief Officer, Municipal 
Council, Basmathnagar , are fully developed . 

In case of non - compliance, Layout Approval and Non 
Agriculturalpermission shall be liable to be cancelled . 


Sale of 25 % of total plots shall be permissible 
Sale of 50 % of total plots shall be permissible 
Sale of 75 % of total plots shall be permissible 
Sale of 90 % of total plots shall be permissible 
Sale of 100 % of total plots shall be permissible 

A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Chief Officer, 
Municipal Council , Basmathnagar, during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one 
month . 

This Notification shall also be available on the Govt. 
website www.maharashtra.gov.in 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

( VeenaMore) 
Under secretary to Government 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


६ 


जनगणना २०११ अतंर्गत खालील नमुद गावांच्या नावांत इंग्रजी स्पेलींगमध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे . 


अ.क्र . 


जनगणना २०११ च्या गावानुसार गावाची यादी 


नवीनसुधारीत गावाचे नाव 


1 . 


Dhebewadi ( Thagyachiwadi) - 547031 


Dhebewadi ( Dhagyachiwadi) 


2 . 


Pokharni walkaya-- 547027 


Pokharni Walke 


3 . 


Sirsam Shegaon- 547034 


Sirsam Shelgaon 


4 . 


Supa (Jagir ) -547034 


Suppa (Jahangir) 


5 . 


Supa ( Khalsa ) -547064 


Suppa ( Khalsa ) 


(6 
. 


Tandulwadi - 541043 


Tandalwadi 


तहसीलदार , गंगाखेड , जि . परभणी . 


७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
मुख्याधिकारी नगर परिषद औसा यांचे पत्र क्र . जा.क्र.नपाऔ/ सभा/ ८५९/ २०१ ९ 
दि . ०५.११.२०१९ महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१-१ अ व कलम ३४१ ब-१ , ३४१- ब -२ मधील 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . श्रीकांत, जिल्हाधिकारी , लातूर या प्रगटनाद्वारे 


असे जाहिर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील नगर परिषद औसा चे उपाध्यक्ष श्री . 
शेख जावेद हमीदसाब यांनी राजीनामा दिलेमुळे रिक्त उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडीसाठी दिनांक ०५.११.२०१९ रोजी विशेष सभेमध्ये खालील विवरणपत्रात 
दर्शविलेले निर्वाचित सदस्य हे त्यांचे नगर परिषद औसा चे उपाध्यक्ष म्हणून 
निवडण्यात आलेले 

असून त्यांची मुदत 

विद्यमान नगर परिषदेच्या कालावधीसाठी 
पर्यंत राहील . 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नांव 

२ 
नगर परिषद औसा 


निवडुन आलेल्या उपाध्यक्ष नांव 

३ 
शेख मेहराज जलील 


१ 


लातूर , ६ / ११ / २०१ ९ . 


जि . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


